राज्याचे नाव उज्ज्वल केलेल्या अत्युच्च 
गुणवत्ताधारक खेळाडूंना शासकीय 
सेवेत थेट नियुक्ती देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन 
शासन शुद्धिपत्रक क्रमांक: संकीर्ण १७१८/प्र.क्र.१८५/क्रीयुसे-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई -३२ 
तारीख:- ०४ जानेवारी, २०१९ 


वाचा:-शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,शासन निर्णय खेआक्ष १५१७/प्र.क्र.१५१/क्रीयुसे-२, 
दिनांक ५ सप्टेंबर,२०१८ 


शासन शुद्धिपत्रक:- 


संदर्भाधीन शासन निर्णयातील परिच्छेद १ मध्ये नमूद थेट नियुक्तीसाठी पात्र 
सर्वसाधारण खेळाडूंच्या यादीतील अनुक्रमांक १८ वर नमूद खेळाडू कु.नेहा मिलिंद साप्ते 
यांच्या नावासमोर दर्शविण्यात आलेले पद "लिपिक" ऐवजी "वरिष्ठ लिपिक" असे वाचावे. 
२. उपरोक्त प्रमाणे सुधारणा करण्यास सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी मान्यता दिली आहे. 
3. सदर शासन शुद्धिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळे असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक 
२०१९०१०४११३३१९४५२१ असा आहे. सदर शासन शुद्धिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Rajendra ° य 
Shankarrao : - 
Pawar : न 


Digitally signed by Rajendra Shankarrao Pawar 
ent Of 


(राजेंद्र पवार ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 


१. मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय,मुंबई 

२. अपर मुख्य सचिव (सेवा),सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
३. अपर मुख्य सचिव,शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय,मुंबई 
४. आयुक्त,क्रीडा व युवक सेवा,महाराष्ट्र राज्य,पुणे 

५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर 
६. महालेखापाल (लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर 

७. सर्व विभागीय उपसंचालक,क्रीडा व युवक सेवा (संचालनालयामार्फत) 
८. मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

९. मा.मंत्री (क्रीडा) ard fears कार्य अधिकारी 

१०.संबंधित खेळाडू (संचालनालयामार्फत) 

११.निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


